सन २०१७-१८ करीता भारतीय 
संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत 
प्राप्त निधी अतिरिक्‍त वितरणास 
मान्यता देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.४५/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०४/०९/२०१९ 


वाचा - 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.5.५०.११०१५/०५(१४)/२०१७-७७॥, 
दि.१३/०३/२०१८ 

प्रस्तावना (Preamble) - 


भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत अनुदान या योजनेकरीता सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षाकरीता अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात 
आला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
अतिरिक्त निधीच्या प्रस्तावास मंजुरी देऊन एकुण रु. १०००.०० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. 
शासन निर्णय (Government resolution)- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५, 2224, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 

इतर मागसवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, (०२)(४३) भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अन्वये 
केंद्रीय सहाय्य (केंद्र योजना), ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२२५ ८०३३) या योजनेकरीता सन २०१७- 
१८ या वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडुन प्राप्त अतिरिक्‍त एकूण रु. १०००.०० लक्ष (रु. दहा कोटी फक्त) इतका 
निधी पुढील तालिकेत दर्शविलेल्या कामांकरीता आयुक्‍त, आदिवासी विकास , नाशिक यांना वितरीत 
करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. योजनेचे नाव एकुण मंजूर निधी वितरीत करण्यात 
क्र. (रु.ळाखात) येणारा निधी 
(रु.लाखात) 
ea 2 3 4 
२. | Construction of 1 New EMRS in Nagpur 200,00 ४००.०० 
3. | Construction of 2 New EMRS,  Nandurbar 00,00 00,00 
(Dhadgaon, Dist. Nandurbal, & Padharkawada 
(PVTG-Kolam) 
Total 4000,00 qo000,00 


om सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी आहरीत करण्याची दक्षता आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, 
नाशिक यांनी घ्यावी. 


Sea निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१७/प्र.क्र.४५/का.-१९ 


३. उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ते ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली 
आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाळासह शासनास 


सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५३७/२०१९/व्यय१४, दिनांक 
०४/०९/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०४१६३१०२०४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ki fa Nn Ki Sa Nn fa O phe Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b1 9f123ba59448c0926a912962 


> ठे Wa [| 05b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 


cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2019.09.04 16:36:29 +05'30' 


(किरण पवार) 
कक्ष अधिकारी 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
४. खाजगी सचिव, मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. 


नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी , का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


